आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी 
उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान - अन्नधान्य पिके अंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२१-२२ करीता निधी वितरण. 

(केंद्र हिस्सा - 2809 A ५५७) 

(राज्य हिस्सा - २४०१॥ ५६६) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २४ डिसेंबर,२०२१. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 
२) केंद्र शासन, ग्राम विकास मंत्रालय यांचे पत्र W.F.NO.2-90/2029-NFMS (FTS:E- 
९७२७०), दि.१६.०६.२०२१. 
३) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.असुअ-२०२१/प्र.क्र. १०९/४-अ. 

प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 
येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिके या योजनेतील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा अन्नधान्य पिकांसाठी (TRFA 
Pulses) सन 2029-2022 मधील उपलब्ध केंद्र हिस्सा रु.३००.१६ लाख व समरुप 
राज्य हिस्सा रु.२००.१२ लाख असा एकूण रु.५००.२८ लाख इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ 
मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २४०१ - पीक संवर्धन खालील कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांसाठी (135, Pulses) सह केंद्र हिस्सा रु.३००.१६ 
लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.२००.१२ लाख असा एकूण रु.५००.२८ लाख इतका 
निधी वित्त विभागाने दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ५० टक्के मर्यादेत 
निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 
तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजना - कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिके योजना 


सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष २४०१ ए ५५७ २४०१ ए ५६६ 
केंद्र हिस्सा (Go %) | राज्य हिस्सा (४०%) 
सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीत तरतूद १६७१.०० १०००.०० 
बाब ३३, अर्थसहाय्य 
पिके केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
भात ९.३७ ६.२५ १५.६२ 
Te 3.38 2.23 ५.५७ 
कडधान्य १६९.३२ ११२.८८ २८२.२ 
भात पड क्षेत्रावर कडधान्य उत्पादन १६.११ १०.७४ २६.८५ 
(TRFA Pulses) 
भरडधान्य १०.१५ ६.७७ १६.९२ 
पौष्टिक तृणधान्य ९१.८७ ६१.२५ १५३.१२ 
एकूण वितरीत रक्‍कम ३००.१६ २००.१२ ५००.२८ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.५००.२८ लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी अठ्ठावीस हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या fread 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी लाभार्थ्यांनाच 
लाभ देण्यात येईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१२०६३१७८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA [) :: : 
AUTE Sane ea are 
(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ned by RAVINDRA 0 AUTE 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL. 

NT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahara: 
f9dee1f453c9alcSal 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3. सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


